नाशिक जिल्ह्यातील मालेगांव 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१७३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० डिसेंबर, २०१८ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोन्नत/ता. मालेगांव जि. नाशिक/७३४८/२०१८ 
दि.०३/१२/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगांव तालुक्यातील ११ इतर जिल्हा मार्ग व १ ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक 
यांनी सदर रस्ते Salad करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक . एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
| १ राष्ट्रीय महामार्ग-०३ पासून दसाने - इतर | (०/०० ते ४४/००) ४४.०० । प्रमुख 
खडकी - टोकडे - अस्ताने - कौळाणे - जिल्हा । ४४.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
घानेगांव - डोंगराळा- नागझिरी ते मार्ग मार्ग-१३१ 
जिल्हा हद्द रस्ता. ०१ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१७३/नियोजन-२ 


२. प्रस्तावित प्रमुख जिल्हा मार्ग पासून इतर | (0/00 ते १७/८००) १७.८०० । प्रमुख 
विराणे - ae - टिंघरी - वनपट जिल्हा । १७.८०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
कौळाणे ते प्रस्तावित प्रमुख जिल्हा मार्ग मार्ग मार्ग-१३२ 
ला मिळणारा रस्ता. ०४ 

३. प्रमुख जिल्हा मार्ग-५६ पासून चिंचवे - इतर । (0/00 ते १९/५००) १९.५०० । प्रमुख 
विराणे - वळवाडी - वळवाडे ते प्रमुख जिल्हा | 98.400 कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
राज्यमार्ग-८ ला मिळणारा रस्ता . मार्ग मार्ग-१३३ 

७१ 

४. राज्यमार्ग-२६ (निमगांव) पासून इतर | (0/00 ते ११/००) ११.०० । प्रमुख 
चौकटपाडा - जेऊर - साकुरी ते प्रमुख जिल्हा ११.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
जिल्हा मार्ग-८३ ला मिळणारा रस्ता. मार्ग मार्ग-१३४ 

११२ 
प्रमुख 

ष्‌. राज्यमार्ग-२० पासून गिरणारे - देवळा इतर | (0/00 ते ३४/५००) ३४.५०० । जिल्हा 
तालुका हद्द ते झाडी - जळगांव (नि) - जिल्हा | 38.400 कि.मी. कि.मी. ।मार्ग-१३५ 
निमगांव - मळगांव ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
मार्ग-९० ला मिळणारा रस्ता. ११४ 

६. राष्ट्रीय महामार्ग-१६० एच (करंजगव्हाण) | इतर । (०/०० ते १३/८००) | १३.८०० । प्रमुख 
पासून - कंकराळे - निमशेवडी - जिल्हा | १३.८०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
वळवाडी - गारेगांव ते प्रमुख जिल्हा मार्ग मार्ग-१३६ 
मार्ग-९३ ला मिळणारा रस्ता. १२७ 

इतर | (०/०० ते १५/५००) २२.५०० । प्रमुख 

9. राष्ट्रीय महामार्ग-०३ पासून लोणवाडे - जिल्हा | 94.400 कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
दसाने - वजीरखेडे - मालेगांव कॅम्प - मार्ग मार्ग-१३७ 
टेहरे- कौळाणे ते प्रस्तावित प्रमुख जिल्हा १४८ 
मार्ग-१४० ला मिळणारा रस्ता. ग्रामीण | (०/०० ते ७/००) 

मार्ग ७.०० कि.मी. 
१२१ 

८. प्रस्तावित प्रमुख जिल्हा मार्ग-१३१ पासून | इतर । (०/०० ते २६/५००) | २६.५०० । प्रमुख 
खडकी - दहिकुटे - माणके - चिखल जिल्हा । २६.५०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
ओहळ - साजवहाळ - दहिवाळ मार्ग मार्ग-१३८ 
राज्यमार्ग-१९ ला मिळणारा रस्ता. १५९ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१७३/नियोजन-२ 


९. प्रमुख जिल्हा मार्ग-८६ (चिंचगव्हाण) इतर | (०/०० ते १४/८००) १४.८०० । प्रमुख 
पासून - कळवाडी - देवघाट - हिसवाळ | जिल्हा | १४.८०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
प्रमुख जिल्हा मार्ग-९८ ला मिळणारा मार्ग मार्ग-१३९ 
रस्ता. १६० 

शं राष्ट्रीय महामार्ग-०३ ते सौंदाणे- टाकळी | इतर (0/00 ते १४/३००) १४.३०० | WE 
- सोनजगांव - कौळाणे - प्रमुख जिल्हा । १४.३०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
राज्यमार्ग-८ ला मिळणारा रस्ता. मार्ग मार्ग-१४० 

१६१ 

7 राज्यमार्ग-१९ पासून दाभाडी साखर इतर | (०/०० ते १८/३००) | १८.३०० | प्रमुख 
कारखाना - काष्टी - सुभाषवाडी - जिल्हा । १८.३०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
कंकराळे प्रस्तावित प्रमुख जिल्हा मार्ग- मार्ग मार्ग-१४१ 
१३६ ला मिळणारा रस्ता. १६२ 

एकूण २३७.०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २३७.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३२२६.८१० + २३७.००) म्हणजेच 
३४६३.८१० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २३०.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (२८२१.७८० - २३०.००) म्हणजेच २५९१.७८० कि. मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत ७.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१०६६९.३५० - ७.००) म्हणजेच १०६६२.३५० कि.मी. इतकी 
होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८१२२११४५३५१०११८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao 
Patil 


Prashant 
Vinayakrao 
Patil 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=Public Works Department, 
ostalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d5 

26143e814db58c505422af66a562831453 

7९, cn=Prashant Vinayakrao Patil 

Date: 2018.12.21 14:57:17 +05'30' 

(प्रशांत पाटील ) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१७३/नियोजन-२ 


2) 


G ८४ 


Vom 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
जिल्हाधिकारी,नाशिक. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


